सन २०२४-२५ करीता "मुख्यमंत्री सौर 
कृषीपंप योजना टप्पा- २ व ३" अंतर्गत 
अनुसूचित जाती लाभार्थ्यांसाठी रु.२९.७० 
कोटी इतके अनुदान महावितरण कंपनीस 
रोखीने वितरीत करणेबाबत (लेखाशीर्ष 
क्र.२८१००९९२). 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.३७४/ऊर्जा-७. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २८ ऑगस्ट, २०२४. 
वाचा :- 
१. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.सौरप्र-२०१८/प्र.क्र.४०१/ऊर्जा-७, 
दिनांक १५.११.२०१८. 
२. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.सौरप्र-२०१९/प्र.क्र.१५९/ऊर्जा-७, 
दिनांक ११.०९.२०१९. 
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक ०१.०४.२०२४. 
४. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण कंपनी यांचे दिनांक २९.०५.२०२४ रोजीचे पत्र. 
५. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दिनांक २५.०७.२०२४. 
६. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.३९/अर्थसंकल्प 
(विघयो) , दिनांक १९.०८.२०२४. 


प्रस्तावना: 


शेतकऱ्याला दिवसा सिंचन करणे शाक्य व्हावे व राज्य शासनाची पारंपरिक पध्दतीने कृषीपंप 
जोडणीसाठी लागणाऱ्या खर्चात व राज्य शासनाद्वारे सबसीडीपोटी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात बचतीचे 
उदिष्ट साध्य व्हावे, याकरीता सुरू करण्यात आलेल्या "मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेतंर्गत" "मुख्यमंत्री 
सौर कृषीपंप योजना टप्पा- २ व ३" ही योजना संदर्भाधिन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये राबविण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनेतंर्गत निश्चित केलेल्या सौर कृषी पंपापैकी अनुसूचित जाती 
प्रवर्गातील (SCP) लाभार्थ्यांसाठी निश्चित ८,८५८ सौर कृषीपंप १०० टक्के आस्थापित करण्यात आलेले 
आहेत. सदर योजनेतील अनुसूचित जातींच्या लाभार्थ्यांसाठी विहोष घटक योजनेतंर्गत ५ टक्के लाभार्थी 
हिस्सा वगळता उर्वरित एकूण ९५ टक्के हिस्सा संबंधित विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येतो. 
आतापर्यंत, सदर लाभार्थ्यांकरीता शासन हिस्स्यापोटी एकूण रु.१०७.०० कोटी इतका निधी महावितरण 
कंपनीस वितरीत करण्यात आलेला आहे. सन २०२४-२५ करीता मागणी क्र.एन-३, लेखाशीर्ष 
क्र.२८१००९९२ खाली रु.९०.०० कोटी इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. अध्यक्ष 
व व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण कंपनी यांनी त्यांच्या संदर्भाधिन क्र.४ येथील पत्रान्वये मुख्यमंत्री 
सौर कृषिपंप योजना टप्पा-२ व ३ अंतर्गतच्या अनुसूचित जातींच्या लाभार्थ्यांसाठी निधी उपलब्ध करून 
देण्याबाबत केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने, वित्त विभागाच्या 
मान्यतेनुसार, मागणी क्र.एन-३, लेखाशीर्ष क्र.२८१००९९२ खाली मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून 
रु.२९.७० कोटी इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा, 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.३७४/ऊर्जा-७. 


कामगार व खनिकर्म विभाग यांना बीम्स प्रणालीवर संदर्भाधिन क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये उपलब्ध 
करून दिले आहे. सदर निधी बीम्स प्रणालीद्वारे नियंत्रक अधिकाऱ्यांमार्फत अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय 
संचालक, महावितरण कंपनी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

सन २०२४-२५ करीता "मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना टप्पा- २ व ३" अंतर्गत अनुसूचित जाती 
लाभार्थ्यांसाठी सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभागाने या विभागास रुपये २९.७० कोटी इतका निधी 
संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र.६ अन्वये उपलब्ध करून दिला असून, सदर रु.२९.७० कोटी (रुपये एकोणतीस 
कोटी सत्तर लाख फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीद्वारे नियंत्रक अधिकाऱ्यांमार्फत 
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, वांद्रे (पूर्व), 
मुंबई यांना वितरीत करण्यास याद्वारे शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर रक्कम अदा करण्यासाठी श्री.नारायण श्री.कराड, सह सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा, कामगार 
व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी व डॉ.गौरी पाटील, कार्यासन अधिकारी, 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 
३. सदर निधी अध्यक्षव व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी Fal. WHFS, 


वांद्रे (पूर्व), मुंबई (Chairman and Managing Director, Maharashtra State Electricity Distribution 
Company Limited, Mumbai) यांच्या नावे अदा करण्यात यावा. 

४. सौर ऊर्जा कृषीपंप बसविण्याचा कार्यक्रम योजनेवरील खर्चाचा, उद्दिष्टे व प्रत्यक्ष साध्यता 
याबाबतच्या माहितीसह मासिक व त्रैमासिक अहवाल लगतच्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत महावितरण 
कंपनीने या विभागास तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागास सादर करावा. या शासन निर्णयान्वये 
मंजूर करण्यात आलेला निधी केवळ “मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना टप्पा-२ व ३” अंतर्गतच्या अनुसूचित 
जाती लाभार्थी घटकांसाठी आस्थापित करण्यात आलेल्या सौर कृषीपंपाकरीता सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षासाठी खर्च करण्यात येईल, याची खातरजमा करण्यात यावी. विहित कालावधीत सदर निधी कोणत्याही 
परिस्थितीत खर्च न होता महावितरण कंपनीकडे पडून राहिल्यास त्याची संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित 
करावी. मान्य व अनुज्ञेय काळात खर्च करण्याची जबाबदारी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण 
कंपनी यांची राहील. याबाबतचा AAR अहवाल न चुकता सादर करण्याची जबाबदारी लेखाविषयक 
बाबी हाताळणाऱ्या सहायक/उप संचालक (लेखा) म्हणून कार्यभार पाहणार्‍या अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात यावी. 
५. सदर निधीच्या लेख्यासंबंधीची कागदपत्रे, महावितरण कंपनीने आवश्‍यक तेव्हा महालेखापाल, 
मुंबई, महाराष्ट्र-१ यांच्याकडे तपासणीसाठी सादर करावीत. 

६. याबाबतचा खर्च “मागणी क्रमांक एन-३, २८१० नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, ००, ७८९, अनुसूचित 
जातींसाठी fears घटक योजना, (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमातंर्गत योजना, (०१) (०१) मुख्यमंत्री 
सौर कृषिपंप योजना (कार्यक्रम) (२८१००९९२)” या लेखाशीर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी 
मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. या लेखाशीर्षाखाली निधी वितरीत करण्यासाठी सादर 
करण्यात येणाऱ्या देयकाच्या अनुषंगाने प्रमाणित करण्यात येते की, सदर देयक सशर्त असून या 
ळेखाशीर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. तसेच, उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रलंबित नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.३७४/ऊर्जा-७. 


७. सौर ऊर्जा कृषिपंप बसविण्याचा कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी महावितरण 
कंपनीस निधी वितरीत करताना शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक 
०१.०४.२०२४ मधील आव्यक त्या सूचना व अटींचे पालन करून तसेच, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, 
क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दिनांक २५.०७.२०२४ मधील तरतूदींनुसार आणि शासन निर्णय, 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.३९/अर्थसंकल्प (विघयो), दिनांक 
१९.०८.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२८१६०७३८५४१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


italy signed by PRADIP DATTATRAY BHINTADE. 


Digi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRY ENERGY AND 
LABOUR DEPARTMENT, 
2. 


5.4.20=148 1 66d6ba6b6b7506a6c027264 18297ae7252d67 70d6eeda6fcf8267 
6c59eb5, postalCod: ‘Maharasht 


2, 
seria INumber=70AB5B7CODEE32FCEES4C2D940368CB9D34A7AEDC3404176B 
7D9B0082921CFFO, -PRADIP DATTATRAY BHINTADE 


Date: 2024.08.28 16:23:56 +05'30' 


(प्रदिप भिंताडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा.सभापती/मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा यांचे सचिव, मुंबई, 
३. मा.उप सभापती/मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा यांचे सचिव, मुंबई, 
४. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.उप मुख्यमंत्री (ऊर्जा), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. सर्व मंत्री/सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
८. सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधान भवन, मुंबई 
९. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
१०.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११.अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४.सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई, 
१५.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
१६.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१७.सचिव, मा.महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग, मुंबई (पत्राने) 
१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनी मर्या.,मुंबई 
१९.अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्या.,मुंबई 
२०.अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्या.,मुंबई 
२१.अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी मर्या.,मुंबई 
२२.सर्व विभागीय आयुक्त, 
२३.सर्व जिल्हाधिकारी, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.३७४/ऊर्जा-७. 


२४.महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा), पुणे, 

२५.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा, 

२६.सह सचिव (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२७.कार्यासन अधिकारी (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२८.ऊर्जा उप विभागातील सर्व कार्यासने,उद्योग,ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२९.निवड नस्ती/ऊर्जा-७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


